पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या 
संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर विभागीय 
बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ जून, २०१८. 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क.१५६/ 
कार्या.१२, दि.२८.४.२०१५. 
२. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/प्र.क.१५६/ 
कार्या.१२, दि.१६.७.२०१५. 
. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१७/प्र.क.११४/ 
कार्या.१२, दि.१५.०६.२०१७. 
४. शासन आदेडा समक्रमांक, दिनांक २८/५/२०१८. 
. शासन अधिसुचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१७/प्र.क.११४/ 
कार्या.१२, दि.१२.०४.२०१८. 


AN 


ल 
ae 


शासन आदेठा :- 


सामान्य प्रशासन विभाग दि.२८/४/२०१५, दि.१६/७/२०१५ दि.१५/६/२०१७ व 
दि.१२/०४/२०१८ मधील तरतूदी, नागरी सेवा मंडळाची शिफारस व सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेनुसार खालील विवरणपत्रात नमूद पशुधन विकास अधिकारी (गट -अ) या संवर्गातील 
अधिकारी यांचा महसूल विभाग बदलून त्यांची स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद पदावर बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | Wye विकास अधिकाऱ्याचे | बदलीने पदस्थापनेचे शेरा. 

नाव व पदनाम ठिकाण. 

fae 2 3. 8. 

- . | डा. वर्षा शिवाजी मिंड, पविअ, पवेद, श्रेणी-१, शासन अधिसूचना 
पविअ,पवैद,श्रेणी १ प्रयाग चिखली, ता.करवीर | दि.२८/४/२०१५ व 
झरी,ता.झरीजामणी जि.कोल्हापूर १२/०४/२०१८ मधील १२ 
जि.यवतमाळ (अ) येथील तरतुदी नुसार 

(सासुस हृदयरोग.असल्याने) 


२. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी स्थानिक व्यवस्था करुन उपरोक्त विवरणपत्रांत नमूद 
पशुधन विकास अधिकारी यांना कार्यरत पदावरुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित 
अधिकारी यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०६१८१६३९३८८८०१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


2.5.4.20=0030b22364370f4d96ab251b726 


Gurav in aa 
(रविंद्र गुरव) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 

२. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 

३. आयुक्त WA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. सहआयुक्त पश्युसंवर्धन (मुख्यालय), पुणे. 

५. प्रादेशिक URIs सहआयुक्त, पुणे /अमरावती 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर /यवतमाळ 

७. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, कोल्हापूर /यवतमाळ 

८. जिल्हा aa अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर /यवतमाळ. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर /यवतमाळ 
१०.सबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
११.निवड नस्ती (पदुम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


